निवडणूक विषयक बाबींकरिता धोरणात्मक निर्णय 
घेण्याकरिता सल्ला देण्यासाठी गठीत समितीच्या 
कामकाजाकरिता कर्मचारीवृंद तसेच मानधन व इतर 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०१८/१३५/प्र.क्र. ६५/३७ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर , २०१८ 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०१८/१२३५/प्र.क्र. ६५/३७, दि.२७.०३.२०१८ 


प्रस्तावना: 


राज्यात तसेच देशात निवडणूका अधिक पारदर्शक व्हाव्यात,याबाबत सातत्याने चर्चा होते. 


त्या अनुषंगाने तसेच राज्यामध्ये विविध निवडणूकांमध्ये साधनसंपत्तीचा गैरवापर प्रतिबंधित 


करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्याकरीता तसेच लोकसभा व विधानसभा निवडणूका एकत्रित 


घेण्याबाबतच्या सुरु असलेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने राज्यातील निवडणूका देखील एकत्रित घेता येतील 


किंवा कसे, याबाबत शासनास सल्ला देण्यासाठी उपनिर्दिष्ट शासन निर्णयान्वये मा.मंत्री (वित्त व 


नियोजन, वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली व्दिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 


समितीच्या कामकाजाकरिता कार्यालय, कर्मचारीवृंद तसेच इतर सुविधा उपलब्ध करून 


देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे प्रशासकीय 


मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : - 


१. सदर समितीचा कालावधी ६ महिन्याचा राहील. 


२. समितीचे कार्यालय दालन क्र. vod, आर्केडीया, ४था मजला, नरिमन पॉईंट या इमारतीत ८६२ 


चौ.फू. रू.२००/-प्र.चौ.फू. प्रती माह सर्व मुल्यासहित, जि.एस.टी.वगळता या दराने सहा 


महिन्यांकरिता (सहा महिन्याचे भाडे अनामत रक्‍कम देऊन) भाडे तत्वावर घेण्याचे निश्चित केले आहे. 


३. समितीचे सदस्य श्री.डी.के.शंकरन, माजी मुख्य सचिव यांना सदर कालावधीकरिता मानधन 


म्हणून रू.१,२५,०००/- एवढी ठोक रक्‍कम दरमहा अदा करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/१३५/प्र.क्र. ६५/३७ 


४. कार्यालयीन कामकाज पार पाडण्याकरिता समितीस खाली नमूद वेतनश्रेणीतून सेवानिवृत्त 


झालेले अधिकारी/कर्मचारीवृंद यांना झा .नि.सा.प्र.वि.संकीर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३, 


दि.१७.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार करार पध्दतीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी संख्या 

१ | अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी /उपसचिव १५६००-३९१००-७६०० १ 
२ उच्चश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८००-४४०० १ 
३ निम्नश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८००-४३०० १ 
४ तहसिलदार १५६००-३९१००-५००० १ 
५ सहायक कक्ष अधिकारी ९३००-३४८००-४३०० १ 
६ लिपिक-टंकलेखक ५२००-२०२००-१९०० हिं 
७ शिपाई ४४४०-७४४०-१३०० [= 

एकूण 9 


५. समितीच्या कार्यालयाकरीता १ लॅपटॉप,५ संगणक संच व 2 fled कम स्कॅनर्स, ५ 


दूरध्वनीसंच यांची खरेदी करुन समितीचे कामकाज संपुष्टात येताच ते सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


गृह व्यवस्थापन शाखेकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. 


६. समितीचे सदस्य श्री.डी.के.शंकरन, माजी मुख्य सचिव यांचे मानधन व अधिकारी व कर्मचारी 


यांचे परिश्रमिक, समितीच्या कार्यालयाचे ६ महिन्याचे भाडे अधिक जी.एस.टी.,अनामत रक्‍कम, 


कार्यालयीन साहित्याची खरेदी, दूरध्वनी, विज, इंटरनेट यांची प्रत्यक्ष वापराची देयके इत्यादी वर 


होणारा अंदाजे रु.६०.०० लक्ष इतका खर्च मागणी क्र.ए-४, 2042 सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा 


०९०, सचिवाळय (००) ,(00) (०१) सामान्य प्रशासन विभाग (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाळी १३ 


कार्यालयीन खर्च , २०५२००२५ या उदिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/१३५/प्र.क्र. ६५/३७ 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२२७/२०१८/व्यय-४, दि.१५.६.२०१८ मान्यतेने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्यांचा संकेतांक २०१८१०१७१५५३३८४३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nand Kumar 
t Of Maharashti School Education And Sports 


॥[, postalCode=400032, st=Mahi hi 


De 

2. 98b875883e76c14d91ed7b89546e6c1 1e439cad32d7f5cff487862 
'567ee39, 

st 


INumber=dcd3577ebf0e05e2a8b57095c152dc6cfb37c2bb83da19778 
8645dd8a362eb: id r 
Date: 2018.10.17 16:00:36 +05'30' 


(नंद कुमार) 
प्रधान सचिव व मुख्य राज्य शिष्टाचार अधिकारी 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव ,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई ३५ 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन, वने), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे यांचे सह सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. श्री.डी.के. He, माजी मुख्य सचिव, ३७ यशोधन, दिनश्ा वाच्छा रोड , 
६. सी.सी.आय, मुंबई-२० 
७. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र , पहिला मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
८. मंत्रालयासमोर मुंबई ३२, 
९. मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.प्रधान सचिव व मु.रा.अ. यांचे स्वीय सहाय्यक , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सह सचिव (कार्या-२४, उप सचिव (कार्या-३७) व (कार्या-२२), सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
१२.कार्यासन -३७ करिता संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


